महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2022. 
सन २०२२-२०२३ चे अनुदान वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
३) वित्त विभागाचे अ.शा.पत्र क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दिनांक ०५ एप्रिल, २०२२ 
४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ एप्रिल, २०२२ 
५) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ एप्रिल, २०२२ 
६) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ११.०४.२०२२ 
७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प (१), दिनांक ११ एप्रिल, २०२२ 
८) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २६ एप्रिल, २०२२ 
९) झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ एप्रिल, २०२२ 
१०)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ०६.०५.२०२२ 
११)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०९ मे, २०२२ 
१२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० मे, २०२२ 
१३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ मे, २०२२ 
१४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २५ मे, २०२२ 
१५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० मे, २०२२ 
१६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ जून, २०२२ 
१७) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ०७.०६.२०२२ 
१८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ जून, २०२२ 
१९)झासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ जून, २०२२ 
20) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ जून, २०२२ 
२१शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ जून, २०२२ 
२२)शासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ जून, २०२२ 
२३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ जून, २०२२ 
२४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. अनुवि-४९२२/प्र.क्र.३४/अर्थसंकल्प 
२५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०१ जुले, २०२२ 
२६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ जुले, २०२२ 
२७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ जुले, २०२२ 
२८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ जुले, २०२२ 


पृष्ठ १३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 
२९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ जुले, २०२२ 
३०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०२२ 
39) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२२ 
३२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ 
३३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२२ 
३४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३,दि. २९.०८.२०२२ 
34) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक 30 ऑगस्ट, २०२२ 
३६)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८२२/(५८/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ 
३७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२२ 
३८)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का-६,दि ०५ सप्टेंबर, २०२२ 
३९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२२ 
४०) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२२ 
४१)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ 
४२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२२ 
४३) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२ 
४४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२२ 
४५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. अनुवि ४९२२/(६३/२२)/अर्थसंकल्प 
४६) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८२२/(५८/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ 
४७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ 
४८)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का-६, दि ०६ ऑक्टो, २०२२ 
४९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२ 
५०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२२ 
५१)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का-६, दि. २० ऑक्टो, २०२२ 
५२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२२ 
५३)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८२२/(५८/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ 
५४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ 
५५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२२ 
५६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ नोव्हेंबर, २०२२ 
५७) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का-६, दि. ०९ नोव्हें, २०२२ 
५८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२२ 
५९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ 
६०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२२ 
६१)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२२ 
६२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ 
६३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ डिसेंबर, २०२२ 
६४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ डिसेंबर, २०२२ 
६५)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२२/प्र.क्र.९६/अर्थ-३,दि. २३.१२.२०२२ 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


६६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक Io जानेवारी, २०२३ 
६७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ जानेवारी, २०२३ 
६८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० जानेवारी, २०२३ 
६९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२३ 
७०) शासन निर्णय क्र. निविप्र-२०२२/प्र.क्र.५१/एसडी-५,दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ 
७१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. अनुवि-४९२३/प्र.क्र.०६/अर्थसंकल्प 

७२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. वेतन-१२२२/प्र.क्र.१३२/टीएनटी-३ 

७३) झासन निर्णय क्र. ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१३/संगणक, दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२३ 

७४) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०/एस.डी-१,दिनांक २५ जानेवारी, 2023 
७५) शासन निर्णय क्र. पूरक-२०२२/प्र.क्र.१००/प्रशिक्षण,दिनांक ०३ फेब्रुवारी, 2023 

७६) शासन निर्णय क्र. निवियो-२०२२/प्र.क्र.६३/क्रीयुसे-३, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२३ 
७७) शासन निर्णय क्र. पुरवणी-३५२२/प्र.क्र.१४४/क्रीयुसे-२, दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२३ 
७८)शासन निर्णय क्र. क्रीडायो-२३२२/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-१, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२३ 
७९) शासन निर्णय क्र. ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१,दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 
८०)शासन निर्णय क्र. निवियो-२०२२/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-३, दिनांक ३१ जानेवारी, 2023 
८१)झ्ासन निर्णय क्र. निवियो-२०२२/प्र.क्र.४९/क्रीयुसे-३, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२३ 
८२)झशासन निर्णय क्र. निवियो-२०२२/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-३, दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ 


प्रस्तावना - 
वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा 


निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्‍त - क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ) यांना 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 


झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 


अधिकार्‍यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०४, आयुक्‍त 
प्राथगिक झाळांची आयुक्‍त (शिक्षण) 
१ | निरीक्षण (००) (00) (09) प्राथमिक शाळांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य १७२६९.९० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२००२१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक आयुक्‍त 
त या आयुक्‍त (शिक्षण) 
२ | शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१५) ३००७६१.८० 


प्राथमिक शाळा तपासणीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान । 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(२२०२००४८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, आयुक्‍त 
a a आयुक्त (शिक्षण) 
३ | शिक्षक प्रशिक्षण (०१) शि! प्रशिक्षण (०१) (०१) महाराष्ट्ररोज्य २३००३.७० 
गणाचे महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शि महाविद्यालये (२२०२००६६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ आंग 
Seer. ei ge, शि (शिक्षण) 
४ | महाविद्यालयांना सहाय्य (02) (09 अझासकीय महरा ता ९०६५० 
eee महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शि कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने 
(२२०२००८४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०२, आयुक्‍त 
आणांतकीच आथवा a आयुक्‍त (शिक्षण) 

५ | अशासकीय प्रा शाळांना , (00) (००) (09) HERE TH 98323.2 
a een eee महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अशासकीय प्रा' शाळांना सहाय्य (२२०२०१६४) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक 

; शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (09) आयुक्‍त (शिक्षण) ३२३८१४५२.६० 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, | महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
१९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०१७३) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१४) आयुक्‍त (शिक्षण) 

७ महाराष्ट्र a —— ३४७७९.१० 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने (२२०२०१८२) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३, 

१ प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०३) आयुक्‍त (शिक्षण) काता 
इतर स्थानिक संस्थांना अनुदाने (०३) (०२) इतर | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ग : 
स्थानिक संस्थाना अनुदाने (22020202) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
००१, संचालन व प्रशासन (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य आयुक्‍त (शिक्षण) 

९ eee a ee tee penne ४८७५.७० 
मा व उच्च मा शिक्षण मंडळ महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२०२६२) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 

१० | १०१, निरीक्षण (०१) माध्यमिक झ्ाळांची तपासणी (०१) | आयुक्‍त (शिक्षण) ६२३१३.७० 
(०१ माध्यमिक शाळांची तपासणी (२२०२०२७१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

तम २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त (शिक्षण) mae 

1५ 


१०७, शिष्यवृत्त्या (०१ माध्यमिक शाळांमधील 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान । 
शिष्यवृत्त्या (०१) (०१) ग्रामिण भागातील प्रज्ञावंत 
विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती (२२०२ ०३४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 

ह १०७, शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक शाळांमधील आयुक्‍त (शिक्षण) ne 
शिष्यवृत्त्या (०१) (०२) खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (पूर्व | महाराष्ट्र राज्य, पुणे a 
माध्यमिक शाळा) (२२०२ 0349) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
शिष्यवृत्त्या reer कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 

१३ | १०७, त्त्या (०३) त्त्या (०३) (०१) कनिष्ठ महाराष्ट्रराज्य २२०० 

शिष्यवृत्त्या महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयातील शिष्यवत्त्या (२२०२ ०३७१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
शिष्यवृत्त्या (०३) शिष्यवृत्त्या saca| 3 (शिक्षण) 
१४ | १०७, त्त्या (०३) त्त्या (०३) (०२) प्रज्ञावंत महाराष्ट्रराज्य ८२५ 
स्याना राय महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विद्या सहाय्य (२२०२ ०३८९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
गांग वत मुलासाठी व आयुक्त (शिक्षण) 
१५ | १०९, शासकीय मा शाळा (००) (०१) मुलांसाठी व महाराष्ट्रराज्य ३०६३.५५ 
गुलींराठी आाराजीय गा्यगिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुलींसाठी शासकीय AT शाळा (२२०२०४२२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ गा 
१६ | महाविद्यालयांना सहाय्य (०० (09) सर्वसाधारण eee) २६१८१४९०.६८ 
ee I शत हतया महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
Ar शाळांना सहायक अनुदान (दत्तमत) 
(२२०२०४४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 

१७ प तालगी WEA पूर्वा घ्ययन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य १०२९५०.६० 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०४६९) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ | आयुक्‍त (शिक्षण) 

१८ मंत लगता ता जातक ये करच | sens ४२२०६६९ .७६ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०४) अशासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (२२०२०४७८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना (००) (०२) भूतपूर्व शासकीय कनिष्ठ 

१९ | महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत | आयुक्त (शिक्षण) २२०३५.७० 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०५४९) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०० (०५) कनिष्ठ आयुक्त (शिक्षण) 
२० | महाविद्यालयांसाठी इतर स्थानिक संस्थांना सहायक २६३८६.३० 


अनुदाने (२२०२०५७६) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


मुलांना शैक्षणिक सवलत (अर्थोपाय अग्रिमाशी 
समायोजन) (२२०२ १५०९) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, २००, आयुक्‍त (शिक्षण) 
२१ | इतर प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (00) (०१) राज्य प्रौढ शिक्षण ae na 7 उ २९६.२० 
माह महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कार्यक्रम (२२०२१०२६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, गां 
रेवले वारस संचालक आयुक्‍त (शिक्षण) 
२२ | संचालन व प्रशासन (०० (09) शिक्षण संचालक वहार ISH ८७४००.९९ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१०९१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००३, आयुका 
कांचे ay आयुक्‍त (शिक्षण) 
23 प्रशिक्षण (०१) शि. प्रशिक्षण (०१) (०१) शि ees 3929.84 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशिक्षण (२२०२१११५) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, carat (Pero) 
२४ । शिष्यवृत्त्या (००) (09) सैनिकी शाळा व महाविद्यालये त भवन __ | ४४० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२ ११९८) 
डव २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, आयुक्‍त (शिक्षण) ” 
0, 
; शिष्यवृत्त्या (00) (02) इतर विशेष शाळा (२२०२ १२०४) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ह 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, 
शिष्यवृत्त्या ee आयुक्‍त (शिक्षण) 
२६ TH (co) (०७) आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या ea १३७५ 
्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विद्या गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (२२०२ १२५१) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, amr तहा 
२७ | इतर खर्च (०१ इतर खर्च (०१) (०१) शासकीय शिशू केंद्र a = ) 999.24 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(22029334) 
2202, सर्वसाधारण Bret, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (२३) स्वांतत्र्य सैनिकांच्या आयुक्‍त (शिक्षण) 
२८ ी क्षणिक सवलती (अर्थोपाय अग्निमाशी | महाराष्ट्र राज्य ०.५५ 
मुलांना शौ सवलती ( अग्निमाशी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
समायोजन) (२२०२१३९४) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (०६) प्राथमिक शिक्षकांच्या आयुक्‍त (शिक्षण) 
२९ अ र्थोपाय अग्निमाशी समायोजन) महाराष्ट्र राज्य २७9५० 
मुलांना मोफत शिक्षण ( SPAT समायोजन) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२ १४२९) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (११) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या 
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १५,००० पेक्षा अधिक आयुक्त (शिक्षण) ठप 
पर्यंत छ 
३० नाही अशा इयत्ता दहावी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या । महाराष्ट्र राज्य, पुणे es 
विद्यार्थ्यांना (मुलांना फी माफी (अर्थोपाय अग्निमाशी 
समायोजन) (२२०२ १४७४) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, 
a6 इतर खर्च (02) संकीर्ण (०२) (१५) माजी सैनिकांच्या आयुक्‍त (शिक्षण) ie 
१ 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, va 
ax wi a आयुक्‍त (शिक्षण) 
३२ । इतर खर्च (०३) न्यायाधिकरणे (०३) (०१) झाळा ae ७०६९.७५ 
ee महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
न्यायाधिकरणे (२२०२१६१६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
१०७, शिष्यवृत्त्या (०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (०२) (09) आयुक्‍त (शिक्षण) es 
i 000 
डड महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (उच्च माध्यमिक aa 
(२२०२२३१८) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, वागत term) 
३४ । इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१७) इयत्ता बारावीपर्यंत ae ie = ) ११००० 
eer महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुलींना मोफत शिक्षण (२२०२ २५२३) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, (०४) 
अवर्षणग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी आयुक्‍त (शिक्षण) 
34 अवर्षणग्रस्त खेडयातील थ्यांता मह राष्ट्र राज्य ३०२५ 
(०४) (०१) अवर्षणग्रस्त खेडयातील विद्या परीक्षा । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
फी माफी / फी ची प्रतिपूर्ती (२२०२ २५८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (४२) माध्यमिक व उच्च aa 
aia =e ae oe आयुक्त (शिक्षण) 
३६ | Ar शाळा, तसेच शि पदविका शा २१०० 
ae eee महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेत्तर कर्मचारी 
वर्गाच्या मुलांना मोफत शिक्षण (२२०२ २९२६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, आयुक्‍त 
ee —_ आयुक्त (शिक्षण) 
३७ | संचालन व प्रशासन (००) (०४) प्रा शिक्षण महाराष्ट्रराज्य ५२२७.१० 
रचा महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचाळक (२२०२३०३८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, 
— संकीणं oe आयुक्‍त (शिक्षण) 
३८ | इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (४४) विद्या इयत्ता महाराष्ट्र राज्य ८४००० 
aig महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
दहावी पर्यंत मोफत शिक्षण (२२०२ ३०५६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) ore 
38 महाविद्यालयांना सहाय्य (00) (११) नवीन अशासकीय । महाराष्ट्र राज्य, पुणे शक ककवा 
माध्यमिक शाळा उघडणे (२२०२३३६१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ आयव 
त ae oe आयुक्‍त (शिक्षण) 
vo | महाविद्यालयांना सहाय्य (co) (92) अशासकीय हराळ राज शौ १३४४३८.५० 
माध्यमिक शाळांमध्ये जादा तुकडया उघडणे था धता 
(220233198) 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


कल्याण-ग्रामीण भाग (१०) (०९) युवा धोरणांतर्गत युवा 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (02) (५० शेतकऱ्यांच्या! आयुक्‍त (शिक्षण) 
४१ शेतकऱ्यांच्या | महाराष्ट्र राज्य १६८०० 
आत्महत्या टाळण्यासाठी विदर्भातील शोतकऱ्यांच्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुलांना शैक्षणिक सवलत (२२०२ १५१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, वात 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण aie |. क्त (शिक्षण) 
४२ | इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम mete aH १३९७ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(2202H848) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१०७, शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणझास््र 
४३ कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (02) (०६) राज्य आयुक्‍त (शिक्षण) ees 
विज्ञान संस्थांना त्या चालवित असलेल्या अनेक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कार्यक्रमांची अंमळबजावणी करण्यासाठी सहाय्य 
(२२०२८६६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, 
योचालन व प्रकाराने sry आयुक्त (शिक्षण) 
४४ | संचालन व प्रशासन (00) (०५) आयुक्‍त (शिक्षण) ae ae ५५०३.४० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२४२२ 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ 
ms शिक्षक व इतर सेवा, (00) (००) (09) समग्र शिक्षा, आयुक्‍त (शिक्षण) deh 
000 
1 । अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४०%) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; 
(220218 92) 
मागणी क्रमांक ई -3, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर ता 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम आयुक्‍त 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर Brera aes Be 
४६ युवक कल्याण कार्यक्रम युवक केंद्रे ट इतर (क्रीडा व युवक सेवा) ३७८० 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (०१) युवक केंद्रे व इतर cee नजीर 
या यां महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संस्थांना वित्तीय सहाय्य (२२०४१४२४) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०३) आयुक्‍त 
४७ | क्रोडा पुरस्कार (०३) (०१) राज्य HIS पुरस्कार | (क्रीडा व युवक सेवा) ५०१०० 
समारंभांचे आयोजन (२२०४१५६९) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (33) आयुक्‍त 
४८ | क्रीडा विद्यापीठ व क्रीडा अकादमी (३३) (०१) क्रीडा | (क्रीडा व युवक सेवा) ३१६०० 
विद्यापीठाची स्थापना (२२०४२०६४) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (१६) आयुक्‍त 
४९ | क्रोडा संकुल (१६) (०३) जिल्हा क्रीडा संकुलांचे (क्रीडा व युवक सेवा) ४२००० 
परिरक्षण (२२०४५३१२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर आयुक्‍त 
yo | युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (१० युवक | (क्रीडा व युवक सेवा) ८४० 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान । 


प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना (२२०४५५३७) 


२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर 


युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम युवक आयुक्‍त 
युवकांसाठी युवक कल कार्यक्रम (१० युवक 
SV) eae युवा धोरणातील युवा (क्रीडा व युवक सेवा) ५२५० 
ल्याण-ग्रामीण भाग (१०) (१०) युवा धोरणांतर्गत युवा ea 
(RoR महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पुरस्कार (२२०४५५६४) 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर क वा 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम आयुक्‍त 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर Brera are tay 
GQ (क्रीडा व युवक सेवा) २१०० 


युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (०९) राज्य युवक विकास 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
निधीला सहायक अनुदान (२२०४५६७१) ERTS घु 


२. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 
उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 

१) वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेले 
शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ 
मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या 
मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात यावा. यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

२) दिनांक ०१.०५.२००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास 
(दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या SATA लाभ घेता येणार नाही. 

३) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 
येणार नाही. तसेच इतर STG HS वळती करता येणार नाही. 

४) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

५) अनुदान वितरीत करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या 
नियमांचे पालन करावे. तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून 
अनुदान अदा करावे. 

६) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवश्‍यक तेथे उच्चस्तरीय 
सचिव समिती / मंत्रीमंडळ यांची मान्यता तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने 
कार्यवाही झाल्याची खात्री करावी. 

७) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

८) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आव्यकता आहे अज्ञा तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


९) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 
नये. 


१०) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी 
वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच 
आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास 
विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

११) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्राप्त करावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत 
करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर 
केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

१२) शासनाद्दारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS व्दारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

१३) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच शासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवली आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१४) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिळासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावे व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमनेच (ECS) ara 
करण्यात यावे. 

१५) शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्ळलिअरन्स सिस्टीम (€085) व्दारेच करण्यात यावे. 

१६) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेशा 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्‍यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


विभागाने नस्त्यावर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प 
शाखेला नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही ) व तदनंतर सदर निधी प्राप्त झाला असल्यास 
तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी 
नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आवश्‍यक नाही. मात्र, मागील 
वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास आवश्यकतेप्रमाणे 
यथास्थिती नियोजन, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१८) “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे खरेदीप्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्यानंतर तसेच 
या मार्गदर्शक सूचनेतील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. 
खरेदी विषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्या नावाने व इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमव्दारे 
(ECS) अदा करण्यात यावेत. 

१९) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 
ज्या लेखाशीर्षाखाळी जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
ळेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

२०) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे sara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घाळून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवळेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

२१) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

२२) संदर्भ क्र. ७२ अन्वये टीएनटी-३ कार्यासनाकडून डिसेंबर, २०२२ चे चतुर्थ (हिवाळी) 
अधिवेशनात सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीसाठी पुरवणी मागणी 
मंजूर करण्यात आलेली आहे. सद्यास्थितीत सदर मंजूर पुरवणी मागणीच्या ५०% इतकी तरतूद या 
आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत आहे. तरी सदर तरतूद केवळ सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व 
दुसर्‍या हप्त्याच्या थकबाकीसाठीच खर्च करण्यात यावी अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी सदर 
तरतूदीचा वापर करु नये. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 

अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२, वित्त विभागाचे अ.शा.पत्र 
क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०५ एप्रिल, २०२२ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. ८३/व्यय-५, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३, अनुक्रमांक ६, ८, १६, १७, ३९ व ४० करिता वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९/व्यय-५, दिनांक १८ जानेवारी, २०२३, अनुक्रमांक ४२ करिता 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६७४/२०२२/व्यय-५, दिनांक ०१ जुले, २०२२, अनुक्रमांक ४५ 
करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०९/व्यय-५, दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२३, अनुक्रमांक 
४७ करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६५/२०२३/व्यय-५, दिनांक १९ जानेवारी, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०६१९१४५३४३२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 
Date: 2023.02.06 19:18:53 +05'30' 


(दिनेश चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा 
२. मा 
३. भमा 
मा 
६. मा 
६. मा 
मा 
. मा 
९. मा 


. राज्यपालांचे सचिव 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

१०. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

११. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

१२. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२२. 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
SA: 
32. 
३३. 
३४. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचाळक 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-९ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


